राज्य योजना सन २०२४-२५ 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०४.२४/प्र.क्र.९३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दिनांक ०१.०४.२०२४. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दिनांक २५.०७.२०२४. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्रमांक  :  कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२३/४१५/२०२४-२५/ 
दिनांक ०१.०८.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षाकरिता हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने 
आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु. ११५००.०० 
लक्ष निधी अर्थसंकल्पित रण्यात आला आहे. 


संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व यांनी हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि 
अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतंर्गत रु. २७४२.५८ लक्षचा प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी सादर केले असून त्या अनुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व २ चे परिपत्रक विचारात घेता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि 
अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षांतर्गत सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्रातील कार्यबाबींकरीता रु. २७४२.५८.०० लक्ष इतका निधी खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 
|. प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (00) (११) हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- 
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१) या 
लेखाशिर्षामधील ५०-इतर या उदिष्टांतर्गग सन २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०४.२४/प्र.क्र.९३/फ-१ 


= 


वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 


प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 


सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आव्यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत दक्षता 
घ्यावी. 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून 
अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत 
निधी वाटप करावा. 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४.वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४चे काटेकोर पालन 
करावे. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११०/१४७५, दिनांक 


१५.०३.२०२४ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७४/व्यय-१०, दिनांक १२.०९.२०२४ ला 


अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१६३३२९४३१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
Vi V E K Vi AY DN:c=IN, o=Personal,title=4179, 
pseu 084g5f8e27RSOJABP, 
2.54. eC Iddet 
)01, st 
832: 


HOSHING = 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने) 

महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर /पश्चिम, मुंबई. 

५. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट / सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प. 

६. उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), अकोट / गुगामल. 

७. महाळेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

८. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


\dde07f42d90c6bc1 7db755d4af916 


.dc76102e8ff 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०४.२४/प्र.क्र.९३/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०४.२४/प्र.क्र.९३/फ-१, 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे प्रपत्र. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. | विभाग । गावाचे नाव प्रस्तावाचा तपशील वितरीत 
रक्‍कम 
7 सह्याद्री ।कोयना पाचगाव मौ. | नागरी सुविधा निर्माण करणे. । ७४.७४ 
ara = | रवंदी, आडोशी 
प्रकल्प, | Heil, कुसापूर व 
कोल्हापूर | खिरखिंडी. 
२ नागरतास, बारुखेडा | पर्याय १ नुसार प्रति कुटुंब रु. १०.०० | १००.०० 
लक्ष प्रमाणे (१० कुटुंबांकरीता) 
सोमठाणा खुर्द वन हक्‍्कधारकांना शेतीचे मुल्यांकन | १२८.३१ 
अदा करणे. 
केलपाणी वन हक्‍्कधारकांना ]ोतीचे मुल्यांकन | ८०.३४ 
अदा करणे. 
तलई (रेल्वे) पर्याय १ नुसार प्रति कुटुंब रु. १०.०० | १०.०० 
अकोट लक्ष प्रमाणे (१ कुटुंबाकरीता) (श्री. 
वन्यजीव निलेश फकीर खडके) 
विभाग | तलई (रेल्वे) १६८ कुंटुंबांना घरांचे मुल्यांकन अदा | १७८९.१९ 
करणे 
अंबाबरवा, पर्याय १ नुसार प्रति कुटुंब रु. १०.०० | ५५०.०० 
रोहणखिडकी, लक्ष प्रमाणे (५५ कुटुंबांकरीता) 
चुनखडी 
तलई (रेल्वे) पर्याय १ नुसार प्रति कुटुंब रु. १०.०० | १०.०० 
लक्ष प्रमाणे (१ कुटुंबांकरीता) (श्री. 
कुच्च्या ससोते) 
एकूण | २७४२.५८ 
VIVEK VUAY कक 
HOSHING (22 


Date: 2024.09.27 16:37:30 +05'30' 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


